आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून प्रति 
विधानसभा सदस्य तसेच विधान परिषद 
सदस्य यांना अनुज्ञेय असलेल्या स्थानिक 
विकास निधीत वाढ करून प्रतिवर्षी 
रू. ५.०० कोटी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्थाविका- ०६२२ /प्र.क्र. ८८/का.१४८२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जून, २०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. स्थाविका-२०२० /प्र.क्र.9६/का. १४८२, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना: 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विधानमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील 
लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी स्थानिक विकास निधी देण्यात येतो. सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षापासून प्रति विधानमंडळ सदस्य / प्रति वर्ष रु. ४.०० कोटी एवढा निधी संदर्भाधीन शासन 


निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 
दि.१६ मार्च, २०२२ रोजी विधानसभेमध्ये मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी केलेल्या 
निवेदनामध्ये दिलेल्या आश्वासन क्र. ८८ अनुसार आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 


विधानमंडळ सदस्यांच्या मतदार संघाकरिता अनुज्ञेय निधीत (आमदार निधीत) रु. १.०० कोटीची 


वाढ करुन सदर निघी प्रतिवर्षी रु. 4.00 कोटी एवढा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षापासून विधानसभा 


सदस्य व विधानपरिषद सदस्य यांना प्रतिवर्षी अनुज्ञेय असलेल्या स्थानिक विकास निधीत रु. १.०० 


कोटीने वाढ करून प्रतिवर्षी रु. ५.०० कोटी एवढा करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून विधानसभा 


सदस्य व विधानपरिषद सदस्य यांना उपलब्ध होणाऱ्या रु. ५.०० कोटी निधीमधून नियोजन 


विभागाच्या, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२.७.२०१६ अन्वये व 


तद्नंतर वेळोवेळी निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसार स्थानिक लोकांच्या गरजेनुसार 
उपयुक्त व सहजरित्या पूर्ण होणारी लहान कामे घेता येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०६२२ /प्र.क्र. ८८/का.१४८२, 


३. नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०७२०/प्र.क्र. ६४/का. १४८२, दिनांक २४ 
ऑगस्ट, २०२१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणाऱ्या प्रतीवर्ष रु. ५.०० कोटी निधीच्या १०% निधी 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत तसेच अन्य शासकीय कार्यक्रम/योजनांतर्गत बांधण्यात 
आलेल्या वास्तू / मालमत्तांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरिता उपलब्ध होईल. 


४. Blame निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २३९ /२०२२/ 


व्यय-८, दि. २४ जून, २०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६२८१८०२३१७२१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
A NJ E EV DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 

DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 

2.5.4.20=b2040f8afae5b 1 5468c26cd79b1393381092c74fb3501 bf565f466, 
HARISHCHANDRA == 

pseudonym=457F70F 5FA4DEA 10E909A007981 CEAFOF1C5A45D, 

se I iber=F955EDB9F98089D5B84355354FDE7CA14F577C3C2B384D 
D H U RI 076E4614388B1F5E7A, cn=SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 

Date: 2022.06.28 19:09:44 +05'30' 

. 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रेषित, 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, (५ प्रती) 

) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१ 


AD 


AN 


te} 
5 


Cc 


मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. उपसभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य (स्वी 

१३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

१५) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१६) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

१७) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 


53) 


S 


(३ 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०६२२ /प्र.क्र. ८८/का.१४८२, 


१८) विभागीय आयुक्त, (सवी, 

१९) जिल्हाधिकारी, (सवी, 

20) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

29) नियोजन विभागातील सहसचिव/उपसचिव, (सर्व) 

22) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२३) संचालक, HB व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२४) उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, (सर्व) 

२५ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, (सर्व) 

२७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

२८) वित्त विभाग, (का. व्यय-८/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई 

२९) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, (५ प्रती) 

30) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, (५ प्रती) 

39) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 

32) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग,दादर, मुंबई-२५, (५ प्रती) 

33) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, (५ प्रती) 

३४) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, 

मुंबई- ४०० ०२९ (५ प्रती) 

३५) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबमिल पॅलेस, 

वरळी, मुंबई (५ प्रती) 

३६) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८ (५ प्रती) 

३७ ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (१० प्रती) 

३८) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


